RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/कार्या- २/ जमीन - ४/ ४०८१३/ २०१६ . - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक , दिनांक 
२९ सप्टेंबर २००५ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली 
नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग 
मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी (यात यानंतर 
जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे - 
( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचे बंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
संगमनेर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर, उपविभाग संगमनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचीनियुक्ती करीत आहेत . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर , गाव दरेवाडी 

चतुःसीमा 
पूर्व 

दक्षिण 


गट 


उत्तर 


पश्चिम 


हे . आर 


८ २४ 


गट नंबर ५६ 


मालुंजे गावाची शीव 


गट नंबर ५५ भाग 


फॉरेस्ट गट नंबर 
५४ व ४६ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १७ सप्टेंबर २०१६. 


District Nashik 


No. RB/Desk -II/Land -4 /40813 /2016 .- Whereas , the Divisional Commissioner of Nashik has, in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra 
GovernmentGazette , Nashik Division Supplement, Part I, dated 29th September 2005 , the Notification , 
Divisional Commissioner ofNashik declared that the provisions of Chapter IV of “Protected Forests ” of the 
said Act shall be applicable to the Forest Land / Waste Land which is not included in the " Reserved 
Forests ”, but which is the property ofGovernment, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land " ) as a “ Protected 
Forests "; 

and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a "Reserved Forests ". 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. 
FLD - 1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section 
(4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ] the Commissioner 
ofNashik hereby - 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land; 


(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests "; 
(c ) specifies the situation and limits of “Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( d) appoints the Sub -Divisional Officer, Sangamner Sub -Division , Sangamner, district Ahmednagar 

incharge of the Sangamner taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


३ 


the existence ,nature and extent of any rights alleged to existin favour of any person in or over 
any land comprised within the limits of the “Reserved Forests ", or in or over any Forest- Produce , 
and to dealwith the same as provided in Chapter Il of the said Act; 
appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any Orders passed by the Forest 
Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


( e ) appon 


Schedule 


District Ahmednagar, taluka Sangamner, village Darewadi 

Boundaries 


Gat No. 


Area 


boy 


North 


East 


South 


West 


2 
H . Are 


8 24 


Gat No . 56 


Village boundary 
of Malunje. 


ForestGat Nos. Gat No . 
54, 46. 

55part. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 17th September 2016 . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ जमीन -४/ ४०८१५ / २०१६ . - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून गव्हर्नर इन कौन्सिल यांनी द बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , 
उक्त अधिनियमाच्या “ संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर 
शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा या सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१ / एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 


( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 


( ब ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( क) या सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी, उपविभाग दिंडोरी यांचीनियुक्ती करीत आहेत . 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव पळशी खुर्द 
गट क्षेत्र 

चतु : सीमा 
पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 


उत्तर 


mi 


मा . गट नंबर ८५ 


मा . गट नंबर १ 


फॉरेस्ट गट नंबर २४ 
फॉरेस्ट गट नंबर १३ 


फॉरेस्ट गट नंबर २४ 
फॉरेस्ट गट नंबर २४ 


मा . गट नंबर १४ 


मा . गट नंबर १६, १९ , 
२० , २१. 


मौजे जांभळेची शीव 


मा . गट नंबर ५६ , ५८ 


मा . गट नंबर २४ 
मा . गट नंबर ५७, ५८ 
मा . गट नंबर ६४ 


मौजे जांभळेची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ६० 


फॉरेस्ट गट नंबर ५९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५९ 
फॉरेस्ट गट नंबर १३ 
फॉरेस्ट गट नंबर १३ , 
मा . गट नंबर ६१ . 
फॉरेस्ट गट नंबर १३ 


मा . गट नंबर ६१, ६४ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६५ 


मा . गट नंबर ६१, ६४ 


फॉरेस्ट गट नंबर १३ 


. 


मा . गट नंबर ६६ 


मा . गट नंबर ६, ९२ 


मा . गट नंबर ७५ , ७६, 
६६ व पाडा. 


फॉरेस्ट गट नंबर ६२, 
मा . गट नंबर ६३ , ६४, 
५७ . 


. 


मा . गट नंबर ६७ 


मा . गट नंबर ६७ 


मा . गट नंबर ७२ 


C 


मा . गट नंबर ७० 


मा . गट नंबर ७२ 


मा . गट नंबर ६९ 
फॉरेस्ट गट नंबर ७३ , 
मा . गट नंबर ८० . 


फॉरेस्ट गट नंबर २४ 


०१ ६२ 


मा . गट नंबर ६९ 


मा . गट नंबर ७४, ७८ 


मा . गट नंबर ७९ , ८० 


फॉरेस्ट गट नंबर ७१, 
मा . गट नंबर ७२ . 


मा . गट नंबर ८० 


फॉरेस्ट गट नंबर २४ 
फॉरेस्ट गट नंबर ८५ 


मा . गट नंबर ७९ , ८२ 
मा . गट नंबर १ 


फॉरेस्ट गट नंबर २४ 
मा . गट नंबर ८५ 


मा . गट नंबर ८७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १९ सप्टेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


५ 


District Nashik 

No. RB /Desk -11/Land-4 /40815 /2016 . - Whereas , the Commissioner of Nashik has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , His Excellency the Governer in Council, declared that the 
provisions of “ Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Forest Land /Waste Land which 
is not included in the "Reserved Forests ", but which is the property of Government, or over which the 
Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of which the 
Government is entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “ the said land”) as a “ Protected Forests "; 

and whereas, the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forests Act, 1927 (XVIof 1927) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests.” 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 (XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/ F - 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom .Vill of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby : - 
( a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
( b ) declares that theGovernment ofMaharashtra has decided to constitute the said land as “Reserved 

Forests ”; 
(c ) specifies the situation and limits of "Reserved Forests” as per the Schedule appended hereto ; 


and 


(d ) appoints the Sub - DivisionalOfficer, Dindori, Sub - Division Dindori, district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the " Reserved Forests” , or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , taluka Peth , village Palshi Kh . 
Gat No. Area 

Boundaries 


North 


East 


South 


West 


2 
H . Are 
00 34 


Forest Gat No. 24 Forest Gat No. 24 
Forest Gat No. 13 ForestGat No. 24 


08 19 


03 54 


Malki Gat No. 85 MalkiGat No.1 
MalkiGat Nos. 16 , Malki Gat No. 14 
19 , 20 , 21. 
Malki Gat No. 24 Village Boundary 

of Jambhale . 
Malki Gat Nos. 57 , Village Boundary 
58 . 

of Jambhale . 


Forest Gat No . 59 Malki Gat Nos. 56 , 

58 . 
ForestGat No. 13 Forest GatNo. 60 


05 59 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


Schedule - contd . 


12 


5 


H . Are 


01 21 


06 58 


00 48 


MalkiGatNo. 64 ForestGatNo . 59 ForestGatNo. 13 , Malki GatNos.61, 

MalkiGat No. 61. 64 . 
ForestGatNo. 65 MalkiGat Nos.61, Forest Gat No . 13 Forest Gat No . 13 

64. 
MalkiGat Nos . 75 , MalkiGat No. 66 Forest Gat No. 62 , MalkiGat Nos. 6 , 
76, 66and Pada. 

MalkiGat Nos . 63, 92 . 

64 , 57 . 
MalkiGat No. 67 MalkiGat No . 67 Malki Gat No . 69 MalkiGat No . 72 
Malki Gat No. 70 Malki Gat No. 72 Forest Gat No. 73 , ForestGat No. 24 

MalkiGat No. 80 . 
Forest GatNo. 71 , Malki Gat No.69 MalkiGat Nos. 74 , MalkiGatNos. 79 , 
Malki Gat No . 72 . 

78. 

80 . 
Forest GatNo. 24 MalkiGatNo. 80 MalkiGat Nos. 79 , ForestGat No. 

24. 
ForestGat No . 85 Malki GatNo. 87 MalkiGat No. 

1 MalkiGat No. 85 


00 32 


01 62 


00 87 


82 . 


00 53 
37 15 


Total .. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 19th September 2016 . 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक मह / कार्या/ जमीन १ -ब/ १५३२ / २०१६ . - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२/ म -६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत त्याचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या 
अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ (४) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे 
प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी उक्त मसुदा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१६ नंतर विचारात घेईल . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल . 

अधिसूचना मसुदा 
क्रमांक मह /कार्या/ जमीन १ -ब/ १५३२/ २०१६ . - शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२/ म-६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ (१) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील 
चिखलठाण या महसूल गावातील बळेपठार या भागास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहुरी 
तालुक्यातील बुळेपठार या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


७ 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहुरी 

भूमापन क्रमांक 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


चतु :सीमा 


- 


- 


चिखलठाण 
( मूळ गाव ) 


गट नंबर १ ते गट नंबर ५९ , 
गट नंबर ६१ ते गट नंबर १९६ व 
गट नंबर २३० ते गट नंबर २५० 
( एकूण २१६ भूमापन क्रमांक). 


- 


बुळेपठार 
( प्रस्तावित गाव ) 


गट नंबर ६० , गट नंबर १९७ ते 
गट नंबर २२९ 
( एकूण ३४ भूमापन क्रमांक) . 


पूर्व : प्रस्तावित बुळेपठार 
पश्चिम : प्रस्तावित बुळेपठार 
दक्षिण : मौजे पळशी शीव 

( तालुका पारनेर ). 
उत्तर : प्रस्तावित बुळेपठार 
पूर्व : म्हैसगाव 
पश्चिम : मौजे शिंदोडी शीव 

( तालुका संगमनेर ). 
दक्षिण : मौजे चिखलठाण व 

तास शीव ( तालुका पारनेर ). 
उत्तर : मौजे खांबे शीव 
( तालुका संगमनेर ). 

भानुदास पालवे, 
अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २३ सप्टेंबर २०१६ . 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं/ म. पा.प्र ./ कावि - ५८६ / २०१६ / भूसंदर्भ/ ९/ २०१५/ दुरुस्तीपत्रक . - उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे यांची 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन /म. पा.प्र./ कावि - ४२३ /एसआर-९/ २०१५, दिनांक २२ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय 
पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ४ - १० ऑगस्ट २०१६ रोजी पृष्ठ १८ ते २१ वर प्रसिद्ध झाली आहे. तीत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा , गाव मुकटी 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
गट नंबर एकूण क्षेत्र संपादन 

गट नंबर एकूण क्षेत्र 

संपादन 
करावयाचे 

करावयाचे 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


३ 


३ 


हे . आर 


हे . आर . 


हे . आर 


tic 
tico 


१३३ 


० 


७८ 


. ०३ 


० ०३ 


१३३ 


० ७८ 


० १२ 

रवींद्र भारदे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे. 


धुळे , २१ सप्टेंबर २०१६. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं/ म. पा . प्र. / कावि - ५८६/ २०१६ / भूसंदर्भ/ २/ २०१६/ दुरुस्तीपत्रक . - उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे यांची 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / म. पा . प्र. / कावि- ४३४/ एसआर- २/ २०१६, दिनांक २५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय 
पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ४ - १० ऑगस्ट २०१६ रोजी पृष्ठ ३७ ते ३९ वर प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे शेवाडी 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
गट नंबर 

संपादन गट नंबर 

संपादन 
करावयाचे 

करावयाचे 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


हे . आर 


७०१ 


० ८५ 


७०१ 


हे . आर 

० ४५ 

रवींद्र भारदे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , धुळे. 


धुळे , २१ सप्टेंबर २०१६. 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / म. पा .प्र./ कावि - ५८६/ २०१६/ भूसंदर्भ/३/ २०१६/ दुरुस्तीपत्रक . - उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे यांची 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / म. पा . प्र./ कावि - ४३५/ एसआर- ३/ २०१६ , दिनांक २५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय 
पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ४ - १० ऑगस्ट २०१६ रोजी पृष्ठ ३९ ते ४२ वर प्रसिद्ध झाली आहे, त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 
या ऐवजी 

___ असे वाचावे 
गावाचे नाव - वाडी , तालुका शिंदखेडा 

गावाचे नाव - बोरीस , तालुका धुळे 

रवींद्र भारदे, 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
धुळे , २१ सप्टेंबर २०१६. 

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं / म. पा. प्र./ कावि -५८६ / २०१६ / भूसंदर्भ / ४/ २०१६/ दुरुस्तीपत्रक . - उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे यांची 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / म. पा . प्र. / कावि- ४३६/ एसआर- ४/ २०१६, दिनांक २५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय 
पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ४ - १० ऑगस्ट २०१६ रोजी पृष्ठ ४२ ते ४४ वर प्रसिद्ध झाली आहे, तीत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा , गाव बोरीस 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
गट नंबर 

संपादन गट नंबर 

संपादन 
करावयाचे 

करावयाचे 
क्षेत्र 

क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 
० २२ 


२३५ 


० ३२ 

रवींद्र भारदे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , धुळे . 


धुळे , २१ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


९ 


Shrirampur No. 5 (Draft Sanctioned ) by further 
period of twelve months from 1st January 2015 upto 
and inclusive of 31st December 2016 . 

N. R . SHENDE, 
Director of Town Planning , 

Maharashtra State , Pune. 
Pune , 27th September 2016 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


संचालक , नगररचना यांजकडून 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
नगररचना योजना क्रमांक ५, श्रीरामपूर ( प्रारूप मंजूर ) 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 
क्रमांक नरयो- श्रीरामपूर क्रमांक ५/ मुदतवाढ / कलम - ७२ (३)/ 
टीपीव्ही -४/ ५२६३ . - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ ( १९६६ चा महाराष्ट्र ३७) च्या कलम ७२ , पोट -कलम (३) च्या 
तरतुदीनुसार आणि शासनाची अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक 
टीपीव्ही - १८१६ / १६१/प्र.क्र . २५/ १६/ नवि - १२ , दिनांक २२ जुलै २०१६ 
अन्वये प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे नगररचना योजना श्रीरामपूर क्रमांक ५ 
( प्रारूप मंजूर ) बाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, पोट - कलम ( ३ ) 
संबंधात येणाऱ्या सर्व बाबी ठरविण्यासाठीचा कालावधी दिनांक १ जानेवारी 
२०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत 
वाढवित आहेत . 

नो . र. शेन्डे , 
संचालक , नगररचना, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पुणे, २७ सप्टेंबर २०१६ . 


जिल्हा नाशिक 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम १९ . 


TOWN PLANNING AND VALUATION 

DEPARTMENT 
Town Planning Scheme, Shrirampur No. 5 (Draft 

Sanctioned ) Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


क्रमांक भूसं / कक्ष - १० / ३/ कावि - १५२६ / २०१६. - ज्याअर्थी, समूचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/ ३५ / सीआर-८८/९१/ युडी, दिनांक 
२८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , सोबतच्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 


तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


No. Town Planning Scheme, Shrirampur No. 5 / 
Extension /Section 72 (3 )/TPV- 4 /5263. - In exercise 
of the powers conferred by the proviso to 
sub -section (3) of Section 72 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act 
No. XXXVII of 1966 ) and under the powers delegated 
to him by the Government under its Urban 
Development Department Notification No. TPV 
1816/ 161/ CR- 25/ 16/ UD- 12, dated 22nd July 2016, 
the Director of Town Planning ,Maharashtra State , 
Pune hereby extends the period for deciding all the 
matters referred to the sub -section ( 3 ) of Section 
72 in relation to the Town Planning Scheme, 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - लागू नाही 
टीप . - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


कान्हूराज बगाठे , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद 

प्रकरण क्रमांक ३७/ ०५ 
सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 


नाशिक , २९ सप्टेंबर २०१६. 


चौ . मी . 


५३०० 


३० / १- ब पै . 
( ७/ १२ प्रमाणे ३०/ १/ १ -ब/ २) 


२७०० 


३०/ २ - क पै . 
( ७/ १२ प्रमाणे ३० / २/ २- क/ १ ) 


एकूण .. 


८००० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : १८ व ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ व ३० मीटर रुंद विकास योजना 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चेकलम ३६ चे मनाई आदेश 

क्रमांक जिविशा/ मराठा क्रांती मूक मोर्चा/ वाहतूक नियमन/ ३९२१ / 
२०१६. - ज्याअर्थी, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी मराठा समाजाच्या 
मागण्यांसाठी व कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे 
आयोजन धुळे शहरात करण्यात आले असून सदरचा मोर्चा मा . जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , धुळे येथे होणार आहे . सदर मोर्चासाठी विविध ठिकाणाहून 
नागरिक धुळे शहरात मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी येणार असून मोर्चामध्ये 
लाखोंच्या संख्येने जनसमुदाय सहभागी होणार आहे. त्यामुळे मोर्चाच्या 
काळात मोर्चाच्या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये. म्हणून खबरदारीची 
उपाययोजना म्हणून वाहतूक मार्गात बदल करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ६. ०० ते १९. ०० 
वाजेपावेतो खालील मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून आम 
जनतेच्या सोयीसाठी मी , चैतन्या एस ., पोलीस अधीक्षक , धुळे या नात्याने 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५७ चे कलम ३३ (१) ( ब) द्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वाहतूक नियंत्रणासाठी खालील निबंध 
आणणेसाठी अधिसूचना जारी करीत आहे. 

( १) नगावबारी/ नरडाणा चौफुली ( फक्त मोर्चाची वाहने प्रवेश देऊन 
इतर सर्व वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 

(२) बिलाडी- चौफुली हायवे (फक्त मोर्चाची वाहने प्रवेश देऊन इतर 
सर्व वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 
( ३) वरखेडी रोड ( सर्व प्रकारची वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 
( ४ ) पारोळा- चौफुली हायवे ( फक्त मोर्चाची वाहने प्रवेश देऊन इतर 
सर्व वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 

(५) मायक्रो टॉवर ( जुने आरटीओ ऑफिस) ( सर्व प्रकारची वाहने बंद 
करण्यात येत आहेत ) 

( ६) चाळीसगाव- चौफुली ( सर्व प्रकारची वाहने बंद करण्यात येत 
आहेत ) 

( ७) रेसिडेन्सी समोरील गावात येणारा रस्ता ( नवकार शोरूम) (फक्त 
मोर्चाची वाहने प्रवेश देऊन इतर सर्व वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 

(८) सोसायटी पेट्रोलपंप ( पाण्याची टाकी) ( सर्व प्रकारची वाहने बंद 
करण्यात येत आहेत ) 
( ९) चक्करबर्डी रोड ( सर्व प्रकारची वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 


रस्ता. 


समाजाला होणारे लाभ : 

___ अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


२ 


हे . आर 


लागू नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


११ 


( १०) चितोड- चौफुली ( राज्य परिवहन महामंडळाच्या ( S.T .) बसेस तारखेच्या कालावधीसाठी बाहेरून येणारी जड वाहनांची वाहतूक रहदारीचे 
चितोड चौफुली येथून फाशी पूलमार्गे बसस्थानक येथे येताना व परत त्याच नियमन करण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व जड 
मार्गाने जातील. S .T . बसेस व्यतिरिक्त कोणतीही वाहने येणार नाहीत ) 

___ वाहनाकरिता ( मालवाहतूक , ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर) यासारख्या वाहनांसाठी 
( ११ ) जुना टोल नाका, साक्री बायपास ( सर्व प्रकारची वाहने बंद खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाहतूक वळविण्याचे मार्ग नियोजित 
करण्यात येत आहेत ) 

करणेबाबत अधिसूचना आपलेमार्फत प्रसिद्ध होण्याबाबत महाराष्ट्र शासन 
( १२) साक्री बायपास चौफुली कृष्णाई हॉटेलजवळ ( सर्व प्रकारची वाहने 

राजपत्रात विनंती केली आहे. 
बंद करण्यात येत आहेत ) 

पासून 

पर्यंत 
( १३) अभियंतानगर , रिक्षा स्टॉप ( सर्व प्रकारची वाहने बंद करण्यात 

अ.क्र . दिनांक वेळ दिनांक वेळ 
येत आहेत ) 

१ २८ सप्टेंबर २०१६ ०५.०० २८ सप्टेंबर २०१६ १९ . ०० 
( १४ ) स्टेडियम वाडीभोकर रोड (फक्त मोर्चाची वाहने प्रवेश देऊन 
इतर सर्व वाहने बंद करण्यात येत आहेत ) 

जड वाहनांसाठी, मालवाहतूक ट्रक , कंटेनर , ट्रेलरसाठी 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या मराठा क्रांती मूक मोर्चा अनुषंगाने अ. क्र . प्रवासाचा मार्ग वळविण्यात आलेला मार्ग 
सर्व वाहनांकरिता दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या सकाळी ६. ०० ते 

महामार्ग क्रमांक ६ पारोळा-शिरूड चौफुली मार्ग 
१९ . ०० वाजेपावेतो वरीलप्रमाणे वाहतूक मार्ग बंद करण्यात येत असून 

पारोळा-धुळे- साक्री 
त्यांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा. 
वरील निर्बध हे पोलीस सेवेतील वाहने , रुग्णवाहिका व अग्निशामक 

पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्रात नमूद तारखेच्या 
दलाची वाहने यांना लागू राहणार नाही . वरील निबंध दिनांक २८ 

कालावधीसाठी बाहेरून येणारी जड वाहनांकरिता (मालवाहतूक, ट्रक , 
सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ६. ०० ते १९. ०० वाजेपावेतो अंमलात राहतील . 

कंटेनर व ट्रेलर) यासारख्या वाहनांसाठी मला प्राप्त अधिकारानुसार 
त्याचप्रमाणे वरील मार्गात व वेळेमध्ये परिस्थितीनुसार बदल करण्याचे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) ( क ) (फ) ( प) 
अधिकार राखून ठेवण्यात आले आहेत. 

तसेच मोटार वाहन कायदा, कलम १९८८ चे कलम ११५ अन्वये प्रदान 
सदरची अधिसूचना ही माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक २५ 

केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , धुळे येथील मराठा क्रांती मूक 
सप्टेंबर २०१६ रोजी निर्गमित करीत आहे . 

मोर्चा निमित्ताने आम जनतेच्या सोयीसाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी 

मार्ग बदलण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे . 
चैतन्या एस ., 
पोलीस अधीक्षक , धुळे . 

डॉ. जालींदर सुपेकर , 

पोलीस अधीक्षक, जळगाव . 
धुळे, २५ सप्टेंबर २०१६ . 

जळगाव, २७ सप्टेंबर २०१६ . 


१ 


आर्वी 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिविशा/वाहतूक अधिसूचा/३५३०/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , 
धुळे यांनी दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी 
व कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे आयोजन धुळे 
शहरात करण्यात आले असून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे येथे 
येणार आहे. सदर मोर्चामध्ये सुमारे दहा ते बारा लाख संख्येने जनसमुदाय 
सहभागी होणार आहे . सदर मोर्चाचा सुरुवातीचा पॉईंन्ट हा मुंबई - आग्रा 
महामार्ग ३ व नागपूर - सूरत महामार्ग ६ चे धुळे शहरालगत असलेल्या 
पारोळा चौफुली येथे असून मोर्चात सहभाग घेणाऱ्या जनसमुदायांची संख्या 
लक्षात घेता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ पूर्णपणे बाधित होत असून त्यावरून 
वाहने जाणे शक्य नाही . म्हणून महामार्गावरून जळगावकडून धुळे मार्गे 
मालेगावकडे व सुरतकडे जाण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्या 
वाहतुकीच्या मार्गात बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. करिता वर नमूद 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 

___ आदेश 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल -१/ ३५१३ / २०१६ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७(१),( ३)/ ५००५ / 
२०१६, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था 
विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास 
अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे 
गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक 
कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
हे शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , येवला, चांदवड व 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


सदरचा आदेश दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


नाशिक , २२ ऑगस्ट २०१६. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

मराठा क्रांती मूक मोर्चा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ३८२२/ १६ , 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ ), ( ३). 


आदेश 


इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून 
विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ चे ०० . ०० ते 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, 
१९५१ चे कलम ३७ (१),(३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत 
नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द 
वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास 
मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम 
३७ (१),(३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 
करण्यास मनाई करीत आहे . 

( क) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विना परवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 
___ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इ. करीता मनाई करीत आहे. 

सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण , धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 


क्रमांक २०१६/ ड/ कक्ष- ३ / एमएजी-२/ कावि -१७३५ / २०१६. - उपोद्घातात 
नमूद अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी व कोपर्डी 
घटनेच्या निषेधार्थ मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे आयोजन धुळे शहरात 
करण्यात आले असून सदरचा मोर्चा मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 
येथे येणार आहे . सदर मोर्चामध्ये लाखोंच्या संख्येने जनसमुदाय सहभागी 
होणार आहे. तसेच त्याच दिवशी दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी दलित 
समाजाच्या लोकांनी देखील प्रतिमोर्चाच्या आयोजनाचे निवेदन दिलेले 
आहे . त्यामुळे दोन्ही मोर्चे समोरासमोर आल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . करिता संपूण धुळे 
शहरात पोलीस बंदोबस्त नेमण्यात येणार आहे. सदर मोर्चाची पार्श्वभूमी 
पाहता दलित व मराठा समाजामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद होऊ 
शकतात. अशा घटनांमुळे गुंडप्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी फायदा 
घेऊन दोन्ही समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात , 
असे नमूद केलेले आहे. मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या काळात नियंत्रण 
ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून धुळे जिल्ह्यात दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ 
रोजीचे १८. ०० वाजेपासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ रोजीचे २४ . ०० 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


१३ 


( अ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 
__ इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -१/०६/ सन २०१६ . - श्री . एस . जी . गिरधारी, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांना दिनांक २ जानेवारी 
२०१६ ते ८ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक १ जानेवारी २०१६ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ 
जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो (दिनांक ९ जानेवारी २०१६ 
व दिनांक १० जानेवारी २०१६ दुसरा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. एस. जी. गिरधारी, जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . नितीन आर . बोरकर , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. जी . गिरधारी, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
नंदुरबार , ३१ डिसेंबर २०१५ . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


मागील ३७ (१), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस । 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे १८ . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अमलात राहील . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २३ / सन २०१६ . - श्री . प्र. के. राऊत, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक २१ 
डिसेंबर २०१५ ते २९ डिसेंबर २०१५ पावेतो अशी एकूण ९ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . प्र . के . राऊत यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
____ श्री . प्र. के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . जे . तांबे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार तसेच श्री . एम . बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी 
सांभाळला होता. 

श्री . प्र . के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. प्र. के. राऊत, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ५ जानेवारी २०१६ . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 


दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे, २३ सप्टेंबर २०१६ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


आदेश 

श्रीमती क. रा . राजपूत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
क्रमांक बी -२/ ११० / सन २०१६ .- श्री . वाय. एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक १८ जानेवारी २०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी प्रमाणपत्र दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजी सादर केले आहे. 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक १६ 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी 

टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती क . रा. राजपूत , 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक १७ जानेवारी २०१६ 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
रविवार , दिनांक २३ जानेवारी २०१६ व २४ जानेवारी २०१६ चौथा शनिवार 

ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
व रविवार या सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 

त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
करण्यात येत आहे . 

नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . वाय . एस . पैठणकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, नंदुरबार , १८ जानेवारी २०१६ . 
जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 

आदेश 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

क्रमांक बी - २/ २३५ / सन २०१६. - श्री . राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , 
श्री . वाय. एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक २८ जानेवारी २०१६ ते दिनांक 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांचेवरीलप्रमाणे २ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस. ए. देशपांडे, ___ मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २७ जानेवारी २०१६ 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे 
यांनी सांभाळावा . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 

___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र ज. तांबे यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाय. एस. पैठणकर , 

वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा , 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 

या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 

रिक्त ठेवणेत आले आहे . 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

__ श्री. राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांचे 
नंदुरबार , १३ जानेवारी २०१६. 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक व प्रशासकीय पदाचा 
कार्यभार श्री. एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी 

सांभाळावा. 
आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
क्रमांक बी -२/ १६५/ सन २०१६ .- श्रीमती क . रा . राजपूत, दिवाणी 

टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर यांना 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
दिनांक ४ जानेवारी २०१६ ते ८ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती क. रा. राजपूत यांना दिवाणी 

नंदुरबार , २७ जानेवारी २०१६. 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 

आदेश 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद क्रमांक बी -२/३५६/ सन २०१६ . - श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ ते १२ फेब्रुवारी 
श्रीमती क . रा. राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ फेब्रुवारी 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

२०१६ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ च्या 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . आर. नवले , सहदिवाणी 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१६ दुसरा शनिवार व 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१६ रविवार या सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची 
सांभाळला होता . 

परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


१५ 


श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक व प्रशासकीय पदाचा 
कार्यभार श्री . राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , ९ फेब्रुवारी २०१६. 


श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . आर. नवले , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करुणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 
नंदुरबार , १ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २७३/ सन २०१६ . - श्री . आर. बी. रोटे , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक १८ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक २९ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण १२ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १७ जानेवारी २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३० जानेवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. त्यांचा रजा मिळणेबाबतचा महाराष्ट्र नागरी 
सेवानियमानुसारचा अर्ज दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्राप्त झाला 
आहे . 

श्री . आर. बी . रोटे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. जी . गिरधारी, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नंदुरबार यांनी तसेच श्री. एस . पी . गोंधळेकर, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी प्रशासकीय पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला होता. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. बी. रोटे , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
नंदुरबार , १ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक बी -२/ ८८१/ सन २०१५ .- श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक २ मे २०१६ ते ५ मे २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक ५ मे २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक १ मे २०१६ 
रविवार या सार्वजनिक सुट्टीसह ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. प्र. रा. नवले, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करुणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २७८ / सन २०१६ . - श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ते ३ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , यांना । 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


नंदुरबार , १९ एप्रिल २०१६ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ५०० / सन २०१६ .- श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते 
दिनांक २ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे । 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१६ व २८ फेब्रुवारी २०१६ चौथा 
शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. 
__ श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक व प्रशासकीय पदाचा 
कार्यभार श्री . एस. डी . कुलकर्णी,मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/४१० / सन २०१६ . - श्री . वाय . एस. पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, 
जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २३ 
फेब्रुवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१६ 
रविवार , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१६ चौथा शनिवार व रविवार या 
सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वाय. एस. पैठणकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा 
(जिल्हा नंदुरबार ) या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . वाय. एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . ए. देशपांडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा 
यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाय . एस . पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , 
जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
नंदुरबार , १६ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/४६१/ सन २०१६ .- श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ ते २४ फेब्रुवारी 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०१६ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी - १/९१७/ सन २०१६ . - श्री. एस. पी . गोंधळेकर ,तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना दिनांक २५ एप्रिल 
२०१६ ते २७ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०१६ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ एप्रिल २०१६ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस. पी . गोंधळेकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार : 

दिनांक २२ एप्रिल २०१६ कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते २५ एप्रिल 
२०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
__ _ १. श्री. आर. एस. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, नंदुरबार यांनी तसेच दिनांक २५ एप्रिल २०१६ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २८ एप्रिल २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


१७ 


२. श्री . आर . बी. रोटे , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. पी . गोंधळेकर, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , २२ एप्रिल २०१६ . 


श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . प्र. रा. नवले, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करुणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


नंदुरबार , २९ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ५४७ / सन २०१६ . - श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक ३ मार्च २०१६ ते ५ मार्च २०१६ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ मार्च २०१६ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ मार्च २०१६ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 
__ श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . राजेंद्र ज. तांबे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ६०८ / सन २०१६. - श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक १४ मार्च २०१६ ते १६ मार्च 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक ११ मार्च २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक १२ मार्च 
२०१६ दुसरा शनिवार व दिनांक १३ मार्च २०१६ रविवार या सार्वजनिक 
सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी तसेच प्रशासकीय पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . के . राऊत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यांनी सांभाळावा. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार, १० मार्च २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ५१६/ सन २०१५. - श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते २ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ मार्च २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक बी -१ /६६४/ सन २०१६ . - श्री . एस. जी . गिरधारी, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांना दिनांक २२ 
मार्च २०१६ व दिनांक २३ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत असून दिनांक २२ मार्च २०१६ च्या 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २८ मार्च २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक २४ , २५, २६ व २७ मार्च २०१६ अनुक्रमे धुलीवंदन , 
गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. जी . गिरधारी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची । 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री. एस. जी. गिरधारी, जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . नितीन आर . बोरकर , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . गिरधारी , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १७ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ११२७ / सन २०१६ . - श्री. प्रदीप बी . नाईकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना दिनांक १३ जून 
२०१६ ते १८ जून २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १० जून २०१६ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक ११, १२ व १९ जून २०१६ अनुक्रमे दुसरा शनिवार 
व रविवार या सार्वजनिक सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . नितीन आर. बोरकर , प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांचेकडे तसेच प्रशासकीय पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. पी . गोंधळेकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. प्रदीप बी. नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ८ जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२८०७/ सन २०१६. - श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
यांना दिनांक ४ एप्रिल २०१६ ते ७ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक ४ एप्रिल २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ९ एप्रिल २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक ८ एप्रिल 
२०१६ रोजी गुढीपाडवा या सार्वजनिक सुट्टीसह) मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . प्र. रा. नवले, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करुणा रामकुमार 
राजपूत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 
नंदुरबार , ४ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ११६०/ सन २०१६ . - श्री . प्रदीप बी. नाईकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक २ जून 
२०१६ ते ४ जून २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १ जून २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
(दिनांक ५ जून २०१६ रविवार या सार्वजनिक सुट्ट्यांसह) मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . प्रदीप बी. नाईकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
___ श्री . प्रदीप बी. नाईकवाड, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . नितीन आर. बोरकर , प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांचेकडे तसेच प्रशासकीय पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. पी . गोंधळेकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ यांचेकडे 
ठेवण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


१९ 


सदर आदेशाची नोंद श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 
नाशिक , २१ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. प्रदीप बी. नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नितीन आर. बोरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , ४ जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक आस्था / २०२२/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्रीमती ए. एच. काशिकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ 
एप्रिल २०१६ ते ३० एप्रिल २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त 
रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती ए. एच. काशिकर , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , ७ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ ५१/ २१०९ / सन २०१६ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री. ए. एच. आहिरे , बेलीफ दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नाशिक 
व श्री . एस. सी. ठाकरे, शिपाई - पहारेकरी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 
कार्यालय , नाशिक प्रतिनियुक्ती जिल्हा व सत्र न्यायालय , नाशिक यांची 
दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजी येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे यांचेकडून 
सन २०१६ चे शासन दैनंदिनी व दिनदर्शिका आणणेकामी नेमणूक करण्यात 
येत आहे . श्री . आहिरे व श्री . ठाकरे यांना दिनांक १९ एप्रिल २०१६ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

श्री . आहिरे व श्री . ठाकरे यांना नियमाप्रमाणे दैनिक भत्ता व प्रवास 
भत्ता अनुज्ञेय राहील . 
नाशिक , ११ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २२५६/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री. जे. सी .डेंगळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३० एप्रिल २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा 
फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . जे. सी. ढेंगळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
नाशिक , २० एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ १७२७/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . आर. ए करंकाळ, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , मालेगाव 
यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ मार्च२०१६ 
ते ३० मार्च २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . आर. एस. करंकाळ, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , २३ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/१७११/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री. व्ही. जी. रघुवंशी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
दिनांक १ मार्च २०१६ ते ३० मार्च २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा 
फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २८३५ / सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . राजेश म . कपाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक ७ मे २०१६ ते ५ जून २०१६ या ( ३० ) दिवसांची 
अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च 
२०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . राजेश म . कपाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
नाशिक, २७ मे २०१६. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २८३४ / सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . आशिष द . वामन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग. नाशिकरोड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक ७ मे २०१६ ते ५ जून २०१६ या ( ३० ) दिवसांची 
अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च 
२०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . आशिष द. वामन , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिकरोड यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , २७ मे २०१६ . 


नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता 
१ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री. ए. आर . यादव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 

आनंद कारंजकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , २० जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २५५२/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री. सी . पी. नेरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , मालेगाव यांना 
संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते 
३० एप्रिल २०१६ या ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता 
१ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . सी . पी. नेरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २९५५/ सन २०१६. - जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 

श्रीमती ए. एच. ठाकूर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांना मंजूर करण्यात आलेल्या 
दिनांक २ मार्च २०१६ ते २३ एप्रिल २०१६ अशा एकूण ५३ दिवस अर्जित 
रजेपैकी दिनांक २ मार्च २०१६ ते ११ मार्च २०१६ अशी १० दिवसांची मंजूर 
झालेली अर्जित रजा कायम ठेवण्यात येऊन दिनांक १२ मार्च २०१६ ते २३ 
एप्रिल २०१६ अशा एकूण ४३ दिवसांची मंजूर अर्जित रजा अर्धवेतनी रजा 
म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 

दिनांक १२ मार्च २०१६ ते २३ एप्रिल २०१६ या ४३ दिवसांच्या अर्धवेतनी 
रजेचे वेतन त्यांना देय होणाऱ्या पुढील वेतनामधून वसूल करण्यात येऊन 
शासन जमा करण्यात यावे. 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती ए. एच. ठाकूर , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

एन . बी. भोस , 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 


अरुण ढवळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


नाशिक , ३० एप्रिल २०१६ . 


नाशिक , २ जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ १७५/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . असगर हैदर बेग , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मालेगाव यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता 
१ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . असगर हैदर बेग , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
नाशिक , ८ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / ६५७/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . अ. ज . मंत्री, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश , 
निफाड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची 
अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च 
२०१६ या गटवर्षाकरीता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री. अ. ज. मंत्री, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर 
सत्र न्यायाधीश, निफाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

उर्मिला जोशी-फलके , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ४०५/ सन २०१६. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . ए. आर. यादव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये 


नाशिक , २ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


२१ 


आदेश 
क्रमांक बी-२/१४०३ / सन २०१६ .- श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी,नंदुरबार यांना दिनांक २० जुलै २०१६ ते २२ जुलै २०१६ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १९ जुलै २०१६ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २५ जुलै २०१६ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १९ जुलै २०१६ . 


कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे कार्यालयीने 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक ३१ जुलै २०१६ रविवार या सुट्टीसह ) मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . 
___ श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २९ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/१४७२ / सन २०१६ .- श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना 
दिनांक २६ जुलै २०१६ ते २८ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम. बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी 
सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिरूद्ध जी . पाठक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २७ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/१५०१/ सन २०१६. - श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांना दिनांक १३ जुलै २०१६ ते 
१५ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
__ श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळला 
होता . 

श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी 
सादर केले आहे . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नितीन आर. बोरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १ ऑगस्ट २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/१४९८/ सन २०१६. - श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते 
४ ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजीचे 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


२०१६ रोजीचा कार्यभार श्री . एच. एस. अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , साक्री यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी . शिरसाठ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ९ जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २७७३/ सन २०१६ .- श्री. एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांना दिनांक ११ 
जून २०१६ (२ रा शनिवार ) व दिनांक १२ जून २०१६ (रविवार) या 
सुट्ट्यांना जोडून दिनांक ८ जून २०१६ ते १० जून २०१६ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ७ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१३ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीने वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे . 

श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे. गिहे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एच. गरड, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ८ जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/३१६३/ सन २०१६.- श्री. एस. बी. शिरसाठ , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक ३० जून २०१६ ते २ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ३ जुलै २०१६ ( रविवार ) चे सुटीस जोडून मंजूर 
करण्यात येत असून त्यांना दिनांक २९ जून २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते ४ जून २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . बी . शिरसाठ यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . एस. बी . शिरसाठ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एच. एस. अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , साक्री यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी . शिरसाठ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २९ जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २७९८/ सन २०१६. - श्री. एस. बी . शिरसाठ , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक ५ जून २०१६ ते ७ जून २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा दिनांक २ जून २०१६ ते ४ जून २०१६ या मंजूर अर्जित 
रजेस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. बी . शिरसाठ यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आलेले आहे. 
__ श्री . एस. बी. शिरसाठ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व । 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिनांक ५ जून २०१६ रोजीचा त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . जी. बी. जाधव , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेकडे तर दिनांक ६ जून २०१६ व ७ जून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/३३४६/ सन २०१६.- श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १२ जुलै २०१६ ते १४ जुलै 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


२३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
डी . एम. आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी 
सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक बी -१/३४२६ / सन २०१६. - श्री. पी . एच. काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ९ जुलै 
२०१६ (२ रा शनिवार ) या सुट्टीला जोडून दिनांक ७ जुलै २०१६ ते ८ जुलै 
२०१६ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १० जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एच. काळे , यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . पी. एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी सांभाळला होता . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी. एच. काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
धुळे , १२ जुलै २०१६. 


धुळे , ८ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ ३४२५ / सन २०१६ . - श्री . एस. एस . शिंदे , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १८ जुलै 
२०१६ ते २० जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, 
दिनांक १७ जुलै २०१६ ( रविवार ) चे सुटीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २१ जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस. शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री. एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे , १२ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ३४४४ / सन २०१६. - श्री. डी . आर . पठाण, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १४ जुलै २०१६ ते १६ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक १७ जुलै २०१६ ( रविवार ) या सुट्टीस जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १३ जुलै २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . आर. पठाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते. 
____ श्री . डी . आर. पठाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . डी . चक्कर , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आला होता. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. डी . आर. पठाण, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १३ जुलै २०१६ . 


श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 
___ श्री. आर. आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे, १६ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -१/३५०६/ सन २०१६ . - श्री. व्ही. बी. गव्हाणे, सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक ११ जुलै २०१६ ते १३ जुलै २०१६ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही . बी. गव्हाणे यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
___ श्री . व्ही . बी . गव्हाणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आला होता. 

श्री . व्ही . बी . गव्हाणे , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे 
यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . गव्हाणे, सचिव, 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १५ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २९१२/ सन २०१६.- श्री. डी. आर. पठाण, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ८ जून २०१६ ते १० जून २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ११ जून २०१६ (२ रा शनिवार ) व १२ जून २०१६ 
(रविवार ) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ७ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ 
जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . आर. पठाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . डी . आर. पठाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . डी . चक्कर , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आला होता. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . आर . पठाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १५ जून २०१६. 


STI. 


आदेश 
क्रमांक बी - १/३५०७/ सन २०१६. - श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ११ जुलै 
२०१६ ते १३ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


२५ 


आदेश 
क्रमांक बी -२ / २९१३/ सन २०१६ . - श्री . जी . बी . जाधव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक १६ जून २०१६ ते १८ जून २०१६ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १९ जून २०१६ 
( रविवार ) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १५ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० 
जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी . बी . जाधव यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . जी . बी. जाधव, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एम . 
आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . बी . जाधव, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १५ जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - १/ ३६५१/ सन २०१६. - श्री . डी. पी. काळे , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ३१ जुलै २०१६ ( रविवार ) या सुट्टीस जोडून दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते ३ ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . पी . काळे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . डी . पी . काळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . ए. जगदाळे, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी. पी. काळे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २२ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी-२/ ३७४९/ सन २०१६ .- श्री. एस . एच. गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक २८ 
जुलै २०१६ ते ३० जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे . 
__ श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. जे. गि -हे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . एस. एच. गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २८ जुलै २०१६ . 


आदेश 
__ क्रमांक बी -२/ ३५७९ / सन २०१६. - श्री . एस. बी. साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १४ जुलै 
२०१६ , १५ जुलै २०१६ व १६ जुलै २०१६ रोजीची अशी एकूण ३ दिवसाची 
मंजूर करण्यात आलेली नैमित्तीक रजा त्यांचे विनंती अर्जावरून रद्द 
करण्यात येऊन त्याऐवजी दिनांक १४ जुलै २०१६ ते १६ जुलै २०१६ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १७ जुलै २०१६ ( रविवार ) 
रोजीच्या सुट्टीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. बी. साळुखे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्री. एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १९ जुलै २०१६. 


श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे. गि -हे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 

श्री . एस. एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एच. गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २७ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/३७४८ / सन २०१६. - श्री . एच . एस. अहिवळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक २८ जुलै २०१६ ते ३० जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ३१ जुलै २०१६ (रविवार ) चे सुटीस जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे व तसेच त्यांना दिनांक २७ जुलै २०१६ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते १ ऑगस्ट २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . एच . एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. बी . शिरसाठ , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच. एस . अहिवळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २८ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ ३७२१ / सन २०१६ . - श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ३१ जुलै 
२०१६ (रविवार ) रोजीच्या सुटीस जोडून दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते 
३ ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. शिंदे यांना जिल्हा न्यायाधीश- ४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला म. जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे पदाच्या अशा दोन्ही पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम. 
देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे , २७ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ३७२२ / सन २०१६. - श्री. एस. एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांना दिनांक १५ । 
जुलै २०१६ ते १७ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परितर्वीत 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
आले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


२७ 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रा. धो . चव्हाण, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २ ऑगस्ट २०१६ . 


क्रमांक बी -२/ ३८५२ / सन २०१६ .- श्रीमती एम. ए. मोटे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ ते ६ ऑगस्ट 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसाची अर्जित रजा, दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१६ (रविवार ) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
आर. डी . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी 
सांभाळावा. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ३८५४ / सन २०१६ . - श्री . पी . एच. काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २६ जुलै 
२०१६ ते ३० जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एच . काळे , यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे , १ ऑगस्ट २०१६. 


धुळे , २ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/३८५३/ सन २०१६. - श्री. रा. धो . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २८ जुलै २०१६ ते ३० जुलै 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, दिनांक ३१ जुलै 
२०१६ ( रविवार ) चे सुटीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. रा . धो. चव्हाण यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्री. रा. धो . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . एम . आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 

श्री . रा. धो . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


आदेश 
क्रमांक बी -१/३९२७ / सन २०१६. - श्री . पी . एच. काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०१६ ते १२ ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 
_ रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एच. काळे , यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- २ व 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 

आदेश 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

क्रमांक बी - २/ ३९३२ / सन २०१६ . - श्री. डी . एम. आहेर , २ रे सहदिवाणी 
श्री. पी. एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते ३ ऑगस्ट 

२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

करण्यात येत आहे . 
श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी . एम. आहेर, २ रे सहदिवाणी 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. पी . एच. काळे, जिल्हा । स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 

सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व 

श्री . डी. एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

आलेला श्री . व्ही. बी . गव्हाणे, सचिव , जिल्हा विधी प्राधिकरण, धुळे यांचे 
राहिले असते . 

पदाचा अशा दोन्ही पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . डी . चव्हाण, ३ 
धुळे , ५ ऑगस्ट २०१६. 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 

आला होता. 
आदेश 

___ श्री . डी . एम. आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 

यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
क्रमांक बी - १/ ३९३१/ सन २०१६. - श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा 

वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते ३ ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी. एम . आहेर , २ रे 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व धुळे , ५ ऑगस्ट २०१६ . 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

आदेश 
__ श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , क्रमांक बी - १/ ३९६०/ सन २०१६. - श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

___ न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ७ ऑगस्ट 
श्री. एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

२०१६ ( रविवार ) या सुट्टीला जोडून दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ ते १२ 

ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे 
__ श्री. आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीपावेतो 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. बी . साळुखे यांना तदर्थ जिल्हा 

न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील । येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा 

न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 

नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

___ श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 

न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

कार्यभार श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र 
राहिले असते . 

न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 
धुळे , ६ ऑगस्ट २०१६. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


२९ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ५ ऑगस्ट २०१६. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


आदेश 
क्रमांक बी - १/३९६३ / सन २०१६. - श्रीमती पी. एन . नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१६ ( रविवार ), दिनांक १३ ऑगस्ट २०१६ ( २ रा शनिवार ) व दिनांक १४ 
ऑगस्ट २०१६ (रविवार ) रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
६ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०१६ रोजीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांनी दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ ( रविवार) रोजी मुंबई येथे ध्वजवंदन 
कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबाबतचा दाखला हजर करावा. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


श्रीमती पी . एन . नायर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


धुळे, ६ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश 


श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी - १/ ३९६५/ सन २०१६ . - श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १३ जून 
२०१६ ते दिनांक १८ जून २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १९ जून २०१६ (रविवार ) रोजीचे सुट्टीला जोडून, दिनांक 
२० जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. एन. नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


धुळे, ६ ऑगस्ट २०१६. 


___ श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या. 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ ३९६४/ सन २०१६. - श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ७ जून २०१६ 
ते दिनांक १० जून २०१६ पावेतो रजेसाठी अर्ज सादर केला होता . 
तद्नंतर त्यांनी १० जून २०१६ रोजीची रजा रद्द करून, त्यांचे कामवार 
हजर झाल्याने त्यांची दिनांक ७ जून २०१६ ते दिनांक ९ जून २०१६ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


धुळे, ६ ऑगस्ट २०१६. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक बी- १/ ३९६६/ सन २०१६. - श्रीमती पी . एन. नायर, जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २८ जून 
२०१६ ते दिनांक ५ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित 
रजा, दिनांक ६ जुलै २०१६ ( रमजान ईद ) रोजीचे सुट्टीला जोडून , दिनांक 
२७ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ जुलै २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी. एन. नायर, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या. 


धुळे, ६ ऑगस्ट २०१६ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन . नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एस. एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी. एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या. 


क्रमांक बी -१/ ३९६८/ सन २०१६ . - श्रीमती पी. एन . नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ जुलै 
२०१६ ते दिनांक ३० जुलै २०१६ पावेतो रजेसाठी अर्ज सादर केला होता . 
तद्नंतर त्यांनी ३० जुलै २०१६ रोजीची रजा रद्द करून त्यांचे कामावार 
हजर झाल्याने त्यांची दिनांक २५ जुलै २०१६ ते २९ जुलै २०१६ पावेतो 
अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २३ जुलै २०१६ ( २ रा 
शनिवार) व २४ जुलै २०१६ ( रविवार) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. एन . नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी . एन . नायर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


धुळे, ६ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एन . नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या. 
धुळे , ६ ऑगस्ट २०१६ . 


क्रमांक बी- १/३९६७/ सन २०१६. - श्रीमती पी . एन. नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ११ जुलै 
२०१६ ते दिनांक १४ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा, दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. नायर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी . एन. नायर, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 


आदेश 
क्रमांक बी - १/ ३८७२ / सन २०१६ . - श्री . एस. एस . शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१६ (रविवार ) रोजीच्या सुटीस जोडून दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ ते ६ 
ऑगस्ट २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ 
ऑगस्ट २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


३१ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस . एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९७/ सन २०१६. - श्री . आर. एम. पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १ जून 
२०१६ ते दिनांक ४ जून २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३१ मे २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 
___ श्री . आर. एम. पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १२ जुलै २०१६. 


धुळे , ३ ऑगस्ट २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५ / सन २०१६ . - श्री . एम . वाय . ए. के . शेख, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांची दिनांक ३० 
जून २०१६ ते दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजीची एकूण नऊ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ जून २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. वाय. ए. के. शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम. वाय . ए . के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . वाय . ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९७/ सन २०१६. - श्री . आर. एम . पांडे, तत्कालीन 
जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ जून २०१६ ते दिनांक १८ जून २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १० जून २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जून २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . पांडे यांना तत्कालीन जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 
___ श्री . आर . एम . पांडे, तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - ६ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . एल. टिकले, तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - ७ 
व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री. आर. एम. पांडे, तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -६ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ६ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १२ जुलै २०१६ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९८ / सन २०१६. - श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा 

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२/ सन २०१६. - श्री . जि . एल . गांधी , जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २७ जून 

न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक २ जुलै २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची वैद्यकीय 

२०१६ ते १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २४ जून । 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन 

याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 

तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति. सत्र न्यायाधीश, आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

___ श्री . जि . एल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कार्यभार दिनांक २४ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० 
जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . व्ही . बी . कुलकर्णी, तत्कालीन 

संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे व 

कार्यभार श्री . एस. एम. भगत, जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ३० जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ जुलै २०१६ संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . डी . डिग्रसकर , तत्कालीन जिल्हा 

श्री . जि . एल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत 

संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
आला होता . 

ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहा. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
__ श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर अहमदनगर , ८ ऑगस्ट २०१६ . 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ११ जुलै २०१६ . 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/९८ / सन २०१६ . - श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा 
आदेश 

न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक ३१ जुलै 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११/ सन २०१६. - श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा । २०१६ ते २ ऑगस्ट २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वाढीव अर्जित 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक ३० जून रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजीची एकूण नऊ दिवसांची वैद्यकीय 

२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी 
रजा म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. व दिनांक ९ जुलै 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
२०१६ व दिनांक १० जुलै २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० जून २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १० 
जुलै २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. __ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . माने यांना जिल्हा 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एम . भगत, जिल्हा न्यायाधीश- १ 

न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

___ श्री . एस. व्ही. माने, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त । 

कार्यभार श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र 
कार्यभार श्री . जे . एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत आला होता . 
__ श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी _ तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १८ जुलै २०१६ . 

अहमदनगर , ३ ऑगस्ट २०१६ . 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


३३ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६/ सन २०१६. - श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक २८ जुलै 
२०१६ ते ३० जुलै २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची मंजूर करणेत 
आलेली अर्जित रजा व दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २६ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९९/ सन २०१६ . - श्री . ए . एल. टिकले , जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १ 
ऑगस्ट २०१६ व २ ऑगस्ट २०१६ रोजीची एकूण दोन दिवसांची अर्जित 
रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ ऑगस्ट । 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एल. टिकले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अति. सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए . एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत आला होता. 

श्री . ए. एन . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ६ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६ / सन २०१६. - श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांची दिनांक २८ जुलै 
२०१६ ते ३० जुलै २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . पी. रघुवंशी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . वाय. ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 
__ श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति. सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २६ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१०० / सन २०१६. - श्री . आर . डी . पाटील, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते ३ ऑगस्ट २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . डी . पाटील यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति. सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री. आर . डी. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक 
कार्यभार श्री . ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस . यु. बघेले , जिल्हा । 
न्यायाधीश - २ व सहा. सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवणेत येत 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८ / सन २०१६. - श्री . एस . व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २८ जुलै 
२०१६ ते ३० जुलै २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 


आहे. 


श्री. आर. डी . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १ ऑगस्ट २०१६. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . आर. एम . 
पांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
व दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. एम. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश 
६ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . केस्तीकर यांना तत्कालीन ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री . पी. पी. केस्तीकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीने वेळेनंतर ते दिनांक 
२ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती आर. व्ही. मोहिते , 
तत्कालीन ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
व दिनांक २ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ६ मे 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के. के. शाह , तत्कालीन ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आला होता. 


अहमदनगर , २८ जुलै २०१६ . 


आदेश 


श्री . पी . पी. केस्तीकर , तत्कालीन ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , ३० जून २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५२/ सन २०१६ . - श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना दिनांक ४ जुलै 
२०१६ ते दिनांक ८ जुलै २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ जुलै २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एम. शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. बी. शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०१/ सन २०१६. - श्रीमती पी. पी. बनकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ७ जून २०१६ ते 
दिनांक १० जून २०१६ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी. बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


___ श्रीमती पी. पी. बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती आर. व्ही . मोहिते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


अहमदनगर , ३० जून २०१६. 


श्रीमती पी . पी. बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९४ / सन २०१६. - श्री. पी . पी. केस्तीकर , तत्कालीन 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २ 
मे २०१६ ते दिनांक ५ मे २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ३० जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


३५ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०२/ सन २०१६. - श्री . पी . एस . विठलानी , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ८ जून २०१६ ते १० जून 
२०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक ७ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस . विठलानी यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . पी . एस . विठलानी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक ७ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० जून २०१६ 
रोजीपर्यंत श्रीमती के . व्ही . बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे व दिनांक ११ जून २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १३ जून 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के . पी . जैन - देस , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आला होता . 
___ श्री . पी . एस. विठलानी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ३० जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०५ / सन २०१६. - श्री . एस . पी . सय्यद , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २० जून 
२०१६ ते २२ जून २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १८ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन 
___ वेळेनंतर ते दिनांक २३ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. पी. सय्यद यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस. पी . सय्यद , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आला होता. 
___ श्री . एस. पी . सय्यद , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३० जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १०३ / सन २०१६. - श्रीमती के . व्ही . बोरा , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १३ जून २०१६ ते दिनांक 
१८ जून २०१६ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १० जून २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २० जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . व्ही . बोरा यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्रीमती के. व्ही. बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती के . पी . जैन - देसर्डा, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती के. व्ही . बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०७/ सन २०१६ .- श्रीमती टी. एम . देशमुख 
नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक ८ जून २०१६ ते दिनांक १० जून २०१६ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ जून 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
___ श्रीमती टी . एम. देशमुख-नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ८ जून २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १० जून 
२०१६ रोजीपर्यंत श्रीमती के . एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ११ जून २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्रीमती पी . एन . ढाणे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती टी . एम. देशमुख-नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ३० जून २०१६ . 


अहमदनगर , ३० जून २०१६ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०१/ सन २०१६ .- श्रीमती पी . पी. बनकर, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २३ जून २०१६ व 
दिनांक २४ जून २०१६ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा विशेष 
बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी . बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी . पी. बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती आर. व्ही . मोहिते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १ जुलै २०१६ . 


याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ जुलै २०१६ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. जी . देशिंगकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ८ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११०/ सन २०१६. - श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक १६ जून 
२०१६ ते २० जून २०१६ रोजीची एकूण पाचदिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १५ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २० जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एन . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आला होता. 

श्री. पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ८ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २६ / सन २०१६. - श्रीमती एस. बी. महाले, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १८ जुलै 
२०१६ ते दिनांक २२ जुलै २०१६ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. बी . महाले यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती एस. बी . महाले, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ 
जुलै २०१६ रोजीपर्यंत व दिनांक २२ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २५ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी. एस . 
विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक 
१८ जुलै २०१६ रोजी पासून ते दिनांक २२ जुलै २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळसंपेपर्यंत श्रीमती के . व्ही . बोरा, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती एस. बी . महाले, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

सौ . सु . की . केवले, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/१२४ / सन २०१६. - श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ११ जुलै 
२०१६ ते दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 


अहमदनगर , १४ जुलै २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


३७ 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ६३७१ / सन २०१५. - श्री. वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक 
२८ डिसेंबर २०१५ ते २९ डिसेंबर २०१५ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ ( नाताळ ), दिनांक २६ डिसेंबर २०१५ ( ४ 
था शनिवार ) व दिनांक २७ डिसेंबर २०१५ ( रविवार) या रोजीच्या सुट्ट्यांसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ 
रोजीचे रिमांडचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. वि . वि. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . वि. वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला म. दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर व म . २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , शिरपूर यांचे पदाचा देखील कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

ज्या कालावधीसाठी कार्यभार सोपविण्यात 
आला, त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 

आलेला आहे तो कालावधी 


P 


श्री . एच. एस . गरड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, दोंडाईचा. 


दिनांक २४ डिसेंबर २०११५ रोजीचे रिमांडचे कामकाजानंतर ते 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१५ रोजी पावेतो . 


श्री . बी. सी . मोरे , 

दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजीचे 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . 
प्रथम वर्ग, शिरपूर . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रमेश रामचंद्र कदम , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ , धुळे 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , २२ डिसेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक बी -१/१२५६/ सन २०१६. - श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १ मार्च २०१६ ते ५ मार्च 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ६ मार्च २०१६ (रविवार) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. एच. काळे यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

आला, त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 


ज्या कालावधीसाठी कार्यभार सोपविण्यात 

आलेला आहे तो कालावधी 


श्रीमती पी . पी . कर्णिक , 

दिनांक १ मार्च २०१६ रोजीचा 
जिल्हा न्यायाधीश- ३, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
श्री . एस. एम. देशपांडे, 

दिनांक २ मार्च २०१६ ते दिनांक ६ मार्च २०१६ रोजी पावेतो 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे . 
श्री. पी . एच. काळे यांना जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ७ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ १५६९ / सन २०१६.- श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २४ मार्च २०१६ ( धुलीवंदन ), २५ मार्च 
२०१६ ( गुडफ्रायडे), २६ मार्च २०१६ (४ था शनिवार), २७ मार्च २०१६ (रविवार) व ३ एप्रिल २०१६ (रविवार) या सुट्टीला जोडून दिनांक २८ मार्च २०१६ ते 
२ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . ए. मोटे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे. 

__ श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील 
न्यायीक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

ज्या कालावधीसाठी कार्यभार सोपविण्यात 
___ आला, त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 

आलेला आहे तो कालावधी 


श्री . जी . बी . जाधव , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे. 


दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
२७ मार्च २०१६ रोजीपावेतो . 
दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . 


श्री. डी . एम. आहेर , 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

भालचंद्र दौ, कापडणीस, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे. 


धुळे, २३ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २०, शके १९३८ 


३९ 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ १०१८ / सन २०१६. - श्री . एच. एस. अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१६ ( ४ था शनिवार ), २८ फेब्रुवारी २०१६ ( रविवार ) व ६ मार्च २०१६ ( रविवार ) या सुट्टयांना जोडून दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते ५ एप्रिल 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. अहिवळे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 


श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


___ ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

आला, त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 


ज्या कालावधीसाठी कार्यभार सोपविण्यात 

आलेला आहे तो कालावधी 


श्री. यु. पी . देवर्षी, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
२८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीपावेतो . 


श्री . एस. बी . शिरसाठ, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री . 


दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो. 


तसेच साक्री येथील न्यायालयातील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१६ व २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचा रिमांडचे धुळे मुख्यालयातील ज्या न्यायीक 
अधिकाऱ्यांकडे रिमांडचे कामकाज असेल त्यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एच . एस. अहिवळे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक बी-२/१०७८ / सन २०१६. - श्री . स . दि . कुल्हेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना दिनांक 
२९ फेब्रुवारी २०१६ ते २ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१६ ( ४ था शनिवार ), २८ फेब्रुवारी २०१६ ( रविवार ) 
या रोजीच्या सुट्टयांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ मार्च 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . स. दि . कुल्हेकर यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


श्री . स. दि . कुल्हेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 
आला, त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 


ज्या कालावधीसाठी कार्यभार सोपविण्यात 

आलेला आहे तो कालावधी 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
२८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीपावेतो. 


श्री . यु. पी . देवर्षी, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे . 
श्री . व्ही . जी . चव्हाण, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे . 


दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . स. दि . कुल्हेकर, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रदीप हिरामण काळे , 

जिल्हा न्यायाधीश -२, धुळे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे . 


धुळे, २६ फेब्रुवारी २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


